“महाराष्ट्रात गुन्ह्यामध्ये बळी पडलेल्या 
Sota नुकसान भरपाई योजना * 
या योजनेसाठी निधीचे वितरण 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएफ ०५१६/प्र.क्र.३६७/पोल-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २८ जून, २०१६ 
वाचा - 
अधिसूचना गृह विभाग क्रमांक : सीपीसी २११/प्र क्र १०१/पोल-७ दि. ११/०४/२०१४ 


प्रस्तावना - 

राज्यात गुन्हयांमध्ये ज्यांना हानी अथवा इजा पोहचलेली आहे, अज्ञा बळी पडलेल्या व्यक्तींचे किंवा 
त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे आव्यक आहे, अशा व्यक्‍तींना नुकसानभरपाई 
देण्याकरीता निधीची तरतूद करण्याच्या उद्देशाने “महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्‍तींकरीता नुकसान भरपाई 
योजना २०१४” उपरोक्त दि. ११ एप्रिल, २०१४ च्या अधिसूचनेव्दारे सुरू करण्यात आलेली आहे. या करीता 
सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात रू. ६०,००,०००/ (अक्षरी रूपये साठ लक्ष फक्त) इतकी तरतूद मंजूर 
करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी व सेवा प्राधिकरणाने रु. ५०.०० लक्ष इतकी रक्‍कम उपलब्ध करुन 
देण्याची विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

“महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्‍तींकरीता नुकसान भरपाई योजना २०१४” या योजनेसाठी 
सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात रू. ६०,००,०००/ (अक्षरी रूपये साठ लक्ष फक्त) इतकी तरतूद मंजूर 
करण्यात आली आहे. त्यापैकी रु.४८,००,०००/ (अक्षरी रूपये अठ्ठेचाळीस लक्ष फक्त) इतका निधी 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी व सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 

उर्वरीत निधी महाराष्ट्र राज्य विधी व सेवा प्राधिकरण यांचेकडून निधीच्या आवश्‍्यकतेबाबत 
मागणी पत्र प्राप्त झाल्यानंतर वितरीत करण्यात येईल. प्राधिकरणाने त्यासाठी चालू वित्तीय वर्षासाठी 
प्राप्त प्रस्ताव, प्रलंबित प्रस्ताव त्यापैकी मंजूर/मंजूरी योग्य प्रस्ताव यांच्या तपशीलासह सविस्तर प्रस्ताव 
पाठवावा. 
वरील खर्च “गृह विभाग”- मागणी क्रमांक : बी-१,२०५५-पोलीस, (०८) बळी पडलेल्या 
व्यक्‍तींकरीता नुकसान भरपाई निधी (०८)(०१) गुन्ह्यामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्यांच्या 
कुटुंबियांना नुकसान भरपाई (२०५५ ०६७८) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून खर्ची घालावा. सदर शासन निर्णय वित्त 
विभागाच्या परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २० एप्रिळ, २०१६ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएफ ०५१६/प्र.क्र.३६७/पोल-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०६२९१६४०१७०९२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०७८ Av AD OO 


७. 
oe 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Uttamrao Pokale 
De e Ppa k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Desk Officer, postalCcode=400032, 
st=Maharashtra, 
U tta शी la 0 serialNumber=f4163205e7b4960cc7ca6f973 
d6deb06502b2e8fc47a41 1 babcf42a0e99cf34 
b, cn=Deepak Uttamrao Pokale 
Po ka | e Date: 2016.06.29 16:45:24 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, विधी व सेवा प्राधिकरण, मुंबई 
अध्यक्ष, सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण 


., प्रबंधक, सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालये 
. प्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय मुंबई / मा. उच्च न्यायालय नागपूर, खंडपीठ नागपूर/ 


मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद, खंडपीठ औरंगाबाद. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२.वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान महालेखाकार(लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र यांचे कार्यालय, 


प्रतिष्ठा भवन, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई - ४०० ०२०. 


१३.उप सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.कक्ष अधिकारी वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-११), मंत्राळय, मुंबई 
१५.वित्त विभाग (व्यय-७. मंत्रालय , मुंबई ३२. 

१६. सर्व सह सचिव / उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.निवड नस्ती (पोल-(७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


